नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी 
(RIDF) अंतर्गत नवीन गोदाम बांधकामांना निधी 
उपलब्ध करून देणेबाबत. (सन २०२२-२३) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२२/प्र.क्र.८०/नापु-१६ ब 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई. ४०० ०३२. 
दिनांक:- १९ जानेवारी, २०२३. 


वाचा:- 

१. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.9३/नापु-१६-ब, दि.२५.०७.२०१८. 

२. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१०२/नापु-१६-ब, दि.१५.०२.२०१९ व 
दि.१८.०३.२०२०. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१२५/नापु-१६-ब, दि.१५.०२.२०१९. 

४. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१२२/नापु-१६-ब, दि.२८.०५.२०१९. 

५. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१५३/नापु-१६-ब, दि.१८.०३.२०२०. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१४०/नापु-१६-ब, दि.१९.०८.२०२०. 

७. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.७२/नापु-१६-ब, दि.२७.१०.२०२०. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.१०३/नापु-१६-ब, दि.१२.०२.२०२१. 

९. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/१५/॥२/प्र.क्र.२९/नापु-१६-ब, दि.१८.०२.२०२१. 

१०. झासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.१३६/नापु-१६-ब, दि.०१.०४.२०२१. 

११. शासन निर्णय  क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.७७/नापु-१६ब,  दि.१५.०६.२०१८, 
दि.०७.१२.२०१८, दि.२६.११.२०१८ व दि.२८.०२.२०१९. 

१२. शासन निर्णय क्रमांक- गोदाबां-१०१९/प्र.क्र.३१/नापु-१६-ब, दि.२८.०५.२०१९, 
दि.०६.०८.२०१९, दि.१३.०२.२०२० व दि.२०.०३.२०२०. 

१३. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.८१/नापु-१६ब, दि.१९.१०.२०२० व 
दि.१८.०२.२०२१. 

१४. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२१/प्र.क्र.१३०/नापु-१६ब,  दि.१८.०८.२०२१, 
दि.२५.०१.२०२२, दि.०८.०२.२०२२ व दि.२४.०३.२०२२. 

१५. समक्रमांक शासन निर्णय दि.२०.०९.२०२२. 


प्रस्तावना:- 


उक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या नवीन शासकीय 


गोदाम बांधकामांना निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२२/प्र.क्र.८०/नापु-१६ ब 


शासन नणंय:- निर्णय: 


प्रशासकीय मान्यतेसंबंधित संदर्भाधीन शासन निर्णयातील नमूद अटींच्या अधीन राहून 


पुढील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे नवीन शासकीय गोदाम बांधकामांना निधी उपलब्ध करुन 


देण्यात येत आहे. 


अ) सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून बांधकाम करण्यात येणारी गोदाम बांधकामे 


अ.क्र. | जिल्हा ।तालुका | गोदामाचे नाव | wager यापूर्वी वितरीत | सध्या उपलब्ध 
अंदाजित खर्च =| निधी (द) करुन द्यावयाचा 
R) निधी (द) 
१. | नाशिक | Babar | मौजे तळेगाव ७३६१२६४२ ६६५९४६४५ ७०,१७,९९७ 
२. | नाशिक | कळवण मौजे भेडी ५२६५७८९८ ४८०२०५९१ ४६, ३७,३०७ 
3. | जळगाव चोपडा चहाडी ४९५३८००० २६१३१२९५ २,३४,०६,७०५ 
४. | जळगाव | जामनेर जामनेर ४२२४६००० १८१८३९९८ २,४०,६२,००२ 
५. | परभणी पाथरी पाथरी २४०००००० ९०३२२३४ १,४९,६७,७६६ 
६. | परभणी पालम पालम २५७००००० ७५०५८२३ १,८१,९४,१७७ 
0. परभणी पूर्णा पूर्णा २३०००००० ७९५९४९८ १,५०,४०,५०२ 
८. | परभणी | गंगाखेड महतपुरी १९४००००० ६६३४६९५ १,२७, ६५,३०५ 
९. | भंडारा लाखनी पिंपळगाव ३५४४७००० ३२७९०१३७ २४,०३,००० 
qo.) भंडारा | साकोली साकोली ३७५००००० ३०९९२२८९ ६५,०७,७११ 
११. भंडारा आमगाव पवनी ४७८४४४२९ ४१६६६२८६ ५८,७२,००० 
१३.| बुलढाणा । बुलढाणा पोखरी QX¥IgI9\9000 92292049 4,98, §8,288 
बुलढाणा U सिंदखेड — Raws _ 
१४.| बुलढाणा | सिदखेड सिदखेड ताता ७४९६७५० ८०,९३,२५० 
राजा राजा 
WY.) ; लाखांदूर é 
भंडारा | लाखांदूर २३६१६८००० २३९५९१०७०७ ४,५०,००,००० 
% (जिरोबा) 
१६. मौजा ५१५ y 
भंडारा साकोली Sat 2494000 9,98, 22,l940 
सेंदुरवाफा १८५००००० 
= भंडारा । साकोली ae २९२९००० १,०९,२८,२५० 
पळसगाव १८५००००० 
9¢.) भंडारा साकोली | मौजा कुंभली १८५००००० See वह कहर पीत 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२२/प्र.क्र.८०/नापु-१६ ब 


Sl भंडारा | साकोली il २७४२००० १,१०,६८,५०० 
बाम्पेवाडा १८५००००० 
२०.| भंडारा | लाखांदूर | मौजा मासळ १८५००००० अहत Wee: 
24.) भंडारा लाखांदूर | मौजा बारव्हा १८५००००० See nce? 
२२.| भंडारा | लाखांदूर | मौजा ओपारा | १८५००००० २५१५००० १,१९,८८,७५० 
२३-| भंडारा | लाखांदूर | मौजा मोहरणा | १८५००००० ३४१८००० 9,93,99,400 
२४. या लाखनी मौजा मुरमाडी/ २५१६००० १,१९,८८,००० 
तुपकर १८५००००० 
| भंडारा | लाखनी | मौजासेलोटी | १८५००००० ३२३२००० १,१४,५१,००० 
२६-.| भंडारा | लाखनी | मौजा राजेगाव | १८५००००० २५१५००० १,१९,८८,७५० 
२७. | भंडारा लाखनी | मौजा गडेगाव | १८५८५००००० २५१६००२ १,१९,८८,००० 
२८. बुलढाणा १००००००० ४५,२३,४२० 
बुलढाणा लोणार लोणार १४५२३४२० 12२२ 
२९. मौजे पिंपळगाव 
नाशिक निफाड ी ८२८४७६१७ ८००४११८५ २१,७९,००० 
बसवंत 
३०. नाशिक | नांदगाव नांदगाव ६८३५११२५ २३०९२७०५०९ ३,७४,२४,१२५ 
३१. नाशिक येवला अंगणगाव ७३५०२६३६ ३७९२९००० ३,५५,७३,६३६ 
३२. मौजे 
राजूरबाहुला, 
नाशिक नाशिक “ESS १०१६०९८०४ ८९२१८१८५ २०,०१,००० 
शासकीय धान्य 
गोदाम क्र.०१ 
३३: मौजे 
राजूरबाहुला, 
नाशिक नाशिक “ESS ९३६६८८७५ ९०२५७१८५ ९,१०,००० 
छासकीय धान्य 
गोदाम क्र.०२ 
३४. मौजे 
राजूरबाहुला, 
नाशिक नाशिक “STS ९३६६८८७५ ८९९२९२०२५७ ९,१०,००० 
शासकीय धान्य 
गोदाम क्र.०३ 
३५. मौजे चंदनपुरी 
नाशिक | माळेगाव | शासकीय धान्य 990224208 २६५८०००० २,५०,००,००० 
गोदाम क्र.१ 
३६. मौजे चंदनपुरी 
नाशिक | मालेगाव | शासकीय धान्य | ११०२८५८०४ २६१८०००० २,५०,००,००० 
गोदाम क्र.२ 
30.) हिंगोली | वसमत मौ.कुरुंदा 34232000 ९१०६४६७ १,७०,८८,५२३ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२२/प्र.क्र.८०/नापु-१६ ब 


३८. हिंगोली | वसमत वसमत ३६४७०००० ९२२६५४७ १,६२,८८३,५२२ 
एकूण २०५६३६१३६६ | १०२९७८७१८१ | ५०,७९,७५,६३० 
ब) महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांचेकडून बांधकाम करण्यात येणारी गोदाम बांधकामे 
अ.क्र. | जिल्हा तालुका गोदामाचे नाव । प्र.मा. नुसार यापूर्वी वितरीत । सध्या उपलब्ध 
अंदाजित खर्च | निधी (३) करुन द्यावयाचा 
(र) निधी (र) 
३९. नागपूर मौदा मौदा १८११९००० aa १८,११,९०० 
४०.। नागपूर | पारशिवनी । पारशिवनी १८९८४००० ॥1_ १८,९८,४०० 
89.| नागपूर कुही कुही २३७६६००० naa २३,७६,६०० 
४२. सांगळी | कडेगाव तडसर ३९२८२००० Raa ३९,२८,२०० 
¥3.| जळगाव मोहाडी मोहाडी ४६०१५००० शिंग ४६,०१,५०० 
४४. जळगाव | जामनेर जामनेर २००७०००० शिका २०,०७,००० 
४५. जळगाव यावल यावल २६०५५००० शकि २६,०५,५०० 
४६.| जळगाव । मुक्ताईनगर | मुक्ताईनगर २६४१६००० i=] २६,४१,६०० 
४७. जळगाव | चाळीसगाव | चाळीसगाव २०२४१००० Lo 20,28,900 
8é.| जळगाव रावेर सावदा २१८९७००० Lo २१,८९,७०० 
४९. जळगाव पाचोरा सारोळा ३२८४९००० P| ३२,८४,९०० 
yo.| जळगाव | अमळनेर अमळनेर ३१२४६००० 1 _ || ३१,२४,६०० 
49.| जळगाव चोपडा चहाडी १९२९९००० = १९,२९,९०० 
42.| अमरावती | नांदगाव “Heald १६३६३००० | १६,३६,३०० 
(खांड) 
43.| अमरावती | अचलपूर अचलपूर ४७१९५००० शि ४७,१९,५०० 
५४.। अमरावती | तिवसा तिवसा २८९२९००० 1 | २८,९२,९०० 
एकूण ४३,६७,२६,००० ... | ४,३६,७२,६०० 
H+ ब) नुसार एकूण वितरीत निधी अ) ५०,७९,७५,६३० + ब) ४,३६,७२,६०० 


5५५, १ ६,४८,२३०/- 


(अक्षरी रुपये:- पंचावन्न कोटी सोळा लक्ष अठ्ठेचाळीस हजार दोनशे तीस फक्त) 


२. 
यावीत. 


उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून शासकोय गोदाम बांधकामांची कामे तातडीने सुरु करण्यात 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२२/प्र.क्र.८०/नापु-१६ ब 


३ संबंधित गोदाम बांधकामास उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग त्याच गोदाम 
बांधकामासाठी करण्यात यावा. सदर निधीचा विनियोग इतर गोदाम बांधकामांसाठी केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास त्यास जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांचेविरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई 
प्रस्तावित करण्यात येईल. 

४. गोदाम बांधकामास विलंब अथवा इतर कारणांनी गोदाम बांधकामावर वाढीव खर्च झाल्याचे 
दिसून आल्यास त्यास जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांचेविरुध्द शिस्तभंगाची 
कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल. 

५. संबंधित गोदामांसाठी मंजूर केलेला निधी प्रत्यक्ष खर्ची होताच निधीच्या विनियोगाचे 
गोदामनिहाय उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) संबंधित जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी/महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांनी शासनास त्वरीत सादर करणे बंधनकारक आहे. 
६. सदर गोदाम बांधकामाचे काम प्रगतीपथावर असताना संबंधित अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग/महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांनी कमीत कमी तीन वेळेस भेट देऊन कामाची 
गुणवत्ता उत्कृष्ट असल्याची खातरजमा करावी व तसा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना वेळोवेळी लेखी 
स्वरूपात सादर करावा. 

७. गोदामाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर गोदामाचा ताबा घेण्यापूर्वी सदर गोदामास जिल्हाधिकारी 
यांनी स्वत: भेट देऊन झालेले काम हे उत्कृष्ट दर्जाचे असल्याबाबतची खातरजमा करावी. काही त्रुटी 
राहिल्या असल्यास त्याची पूर्तता सार्वजनिक बांधकाम विभाग/महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे 
यांचेकडून करून घ्यावी व त्याचा स्थळ निरीक्षणाचा अहवाल अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 

८. उपरोक्त विवरणपत्रातील अ.क्र.१ ते ३८ येथे नमूद निधी संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
यांचेकडे वर्ग करण्यात यावा व अ.क्र.३९ ते ५४ येथे नमूद निधी शासन निर्णय दि.२६.०८.२०२२ मधील 
तरतूदीनुसार महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांनी या योजनेसाठी उघडलेल्या स्वतंत्र खात्यात 
वर्ग करण्याची कार्यवाही वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई यांनी करावी. 

९. हे आदेश प्राप्त होताच सदरील विवरणपत्रातील अ.क्र. १ ते ३८ येथील तरतुद 
जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तात्काळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर (BDS) वितरीत करण्यात यावी. धनादेशाने आहरीत करण्यात येऊ नये. 


१०. सदर आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी दिनाक २८ फेब्रुवारी, २०२३ अखेर 
खर्ची टाकावा. या आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी ठेव अंशदान म्हणून वर्ग करता 
येणार नाही. 

११. संबधित गोदाम बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशानुसारच्या छाननीअंती सुधारित 
अंदाजित खर्चापेक्षा अधिक निधी वितरित होणार नाही याबाबत संबधित जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी/महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी. वितरीत करण्यात आलेले अनुदान 
दिनाक २८ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत खर्च करण्यात यावे. दिनाक २८ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत निधी खर्च न 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२२/प्र.क्र.८०/नापु-१६ ब 


झाल्यास अन्य गोदाम बांधकामास वळती करण्यात येईल. याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी/महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांची राहील, याची नोंद घ्यावी. 


१२. 


उपरोक्त खर्च "मागणी क्र.एम-४, मुख्यळलेखाशिर्ष '४४०८, ०२ अन्न, साठवण व वखार यावरील 


भांडवली खर्च, ०२, साठवण व वखार साठवण १०१, ग्रामीण भागात गोदाम बांधणे कार्यक्रम (०१) नविन 
गोदामाचे बांधकाम (०१) (०१) नवीन गोदामांचे बांधकाम करणे (मुफसल) (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) 
(४४०८ ०२४६), ५३ मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षांतर्गत व सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध 
करून देण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


१३. 


वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८ च्या भाग-१ उप विभाग ५ मधील अनुक्रमांक-१ नुसार व 


महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक-१३४ नुसार प्रशासनिक विभागास 
प्राप्त झालेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥१॥॥/959॥॥.90०५.॥)॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१२०१५०७००४२०६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


या 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VIKAS MOHAN RAUT 


(विकास राऊत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


जिल्हाधिकारी, नाशिक, जळगाव, सांगली, परभणी, हिंगोली, नागपूर, भंडारा, अमरावती व 
बुलढाणा. 

वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, 
नागपूर व अमरावती. 

उप आयुक्त (पुरवठा), नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती. 

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक, जळगाव, सांगली, परभणी, हिंगोली, नागपूर, भंडारा, 
अमरावती व बुलढाणा. 

महाव्यवस्थापक (अभियांत्रिकी), महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक, जळगाव, परभणी, हिंगोली, 
भंडारा व बुलढाणा. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, जळगाव, परभणी, हिंगोली, भंडारा व बुलढाणा. 


१०. महाळेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
११. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२२/प्र.क्र.८०/नापु-१६ ब 


१२. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 

१३. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

१४. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 

१५. सहाय्यक संचालक (संगणक) लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 

१६. उपमहाव्यवस्थापक,नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे- ४११००५. 

१७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
१८. निवड नस्ती/नापु-१६ ब. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


